महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. पूरक-०२२१/प्र.क्र.३०७/पोल-७ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


विषय:- गह,किशिग-मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली 
खर्च, (००) (११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या 
कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), (४०७० ०२११), ५३, मोठी 
बांधकामे या लेखाश्रीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्षात सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेले अनुदान वितरित व खर्च करणे 
यांकरिता मंजुरी देण्याबाबत. 


संदर्भ-- १. शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र.बांधका-०५२०/प्र.क्र.१४६/पोल-७, 
दि.२७/०८/२०२१ 
२. शासन ज्ञापन, गृह विभाग क्र.बांधका-०१२१/प्र.क्र.१७७/पोल-७, 
दि.३०/०६/२०२१ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.पूरक-०१२१/प्र.क्र.५८/अर्थ-३, 
दिनांक २८ जानेवारी, २०२२ 


ज्ञापन :- 

गृह विभाग- मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रज्ञासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) (99) 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), 
(४०७० ०२११, ५३, मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली “पुणे व नाशिक जिल्ह्यातील पोलीसांच्या विविध 
ईमारतीच्या बांधकामासाठी” सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात माहे, डिसेंबर, २०२१ च्या अधिवेशनामध्ये 
पुरवणी मागणीद्वारे ₹२७,६०,५३,०००/- (रुपये सत्तावीस कोटी साठ लाख त्रेप्पन्न हजार फक्त ) इतके 
अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे 


२. त्यानुसार, पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर ₹२७,६०,५३,०००/- अनुदानापैकी रु.५,००,००,०००/- इतके 
अनुदान पुणे जिल्ह्यातील पोलीसांच्या विविध ईमारतीच्या बांधकामासाठी खालील तक्त्यातील रकाना क्र.५ 
प्रमाणे याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर उपलब्ध अनुदान पुढीलप्रमाणे अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करुन खर्च करण्यास याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र ae प्रशासकीय coe वितरित करण्यात 
मान्यता येणारा निधी 
asl 2 3 ee eel 4 
(१ | go जिल्हयातील भोर येथील पोलीस १४,७७ | ४०७००२११ ५३ १४,७७ 
ठाण्यातील महिला पोलीसांकरिता विश्रांती मोठी बांधकामे 
कक्ष व प्रसाधनगृह बांधकाम करणे 
(२) | पुणे जिल्हयातील वडगांव निंबाळकर येथील २३,०९ | ४०७००२११ २३,०९ 
पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीसांकरिता ५३ मोठी बांधकामे 
विश्रांती कक्ष व प्रसाधनगृह बांधकाम करणे 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पूरक-०२२१/प्र.क्र.३०७/पोल-७ 


a २ ३ 1 छं. 4 

(३) | पुणे जिल्हयातील मंचर येथील पोलीस ठाणे | ११,५१,०० | ४०७००२११ २,२४,१५ 
बांधकाम करणे ५३ मोठी बांधकामे 

(8) । पोलीस आयुक्त, पुणे शहर छतावर मिटिंग १९,९९ | ४०७००२११ १९,९९ 
हॉल बांधकाम करणे ५३ मोठी बांधकामे 

(५ | बऱ्हाणपूर पाणी पुरवठा योजना १७,१८,३४ | 801900299 2,9¢,00 
५३मोठी बांधकामे 

एकूण (रुपये पाच कोटी फक्त) ५,००,०० 


४. सदर खर्च “मागणी क्र.बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, (००) (११) 
महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (कार्यक्रम), 
४०७००२११, ५३, मोठी बांधकामे” या SANS) घालून सन २०२१-२२ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


4. सदर रक्‍कम XY,00,00,000/- (रुपये पाच कोटी फक्त) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरीत करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर रक्‍कम आहरित केल्यानंतर नियंत्रक अधिकारी यांनी 
वरील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद रक्‍कम कामनिहाय संबंधितांकडे सुपूर्द करावी. 

६. हे ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६/२०२२/व्यय-७, दिनांक ०२.०२.२०२२, अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२११६१७२६०६२९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAIKWAD 
KAILAS ARJUN 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण / नाशिक गामीण 


) 
) 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 
) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


